शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित 
रुग्णालयांना सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाकरीता 
२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य या 
लेखाशिर्षाखाली, (१०) कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टांतर्गत 
मूळ अर्थसंकल्पित तरतुदीद्वारे मंजूर निधीमधून 
रू. ३.९९ कोटी इतका निधी ८ संस्थांना वितरित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२१/प्र.क्र.१८३/प्रशा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
तारीख: २८ जानेवारी, २०२२ 
वाचा :- 
१) शासन पत्र क्रमांकः वैशिवि-२०२१/प्र.क्र.१८३/प्रशा-२, दिनांक २७.०८.२०२१ 
२) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांचे पत्र क्रमांकः संवैशिवसं/०५/१० कंसेवा/आय- 
१/२०२१-२२/शावैमवरूचं/१४५८००/२१, दिनांक ०२.१२.२०२१ 
३) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्र. वैशिवि-२०२१/प्र.क्र.१८३/प्रशा- 
०२, दिनांक ११.११.२०२१ 
४) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्र. वैशिवि-२०२१/प्र.क्र.१८३/प्रशा- 
०२, दिनांक ३०.१२.२०२१ 


प्रस्तावना :- 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभागाकरीता २२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
(१०) कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टातंर्गत सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता एकूण रु. १२४३२०० हजार इतका 
निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. सदर निधीपैकी आतापर्यंत एकूण रू. ११८४२६९ हजार 
इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तथापि या उदृिष्टातंर्गत पुरेसा निधी मंजूर झाळेला 
नसल्याने कंत्राटी तत्वावर घेण्यात येणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांच्या सेवा, वर्ग -४ पदांवरील घेण्यात येणाऱ्या 
कंत्राटी तत्वावरील सेवा तसेच तात्पुरत्या नियुक्‍तीने कार्यरत असलेले डॉक्टर्स यांच्या वेतनाची देयके 
अदा करण्यासाठी निधी अपुरा पडत आहे. त्याअनुषंगाने एकूण १० संस्थाना उर्वरित रू. ५८९३१ हजार 
इतका निधी बीडीएस प्रणाळीवर वितरीत करण्याची विनंती वित्त विभागास करण्यात आली होती. 
त्यास अनुसरून एकूण ०८ संस्थांना मूळ अर्थसंकल्पित तरतुदीपैकी अवितरीत रू. ३९९९४ हजार 
इतका निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मंजुरी fest आहे. उक्त ०८ संस्थांना सदर निधी 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२१/प्र.क्र.१८३/प्रशा-२, दिनांक २८.०१.२०२२ 


शासन निर्णय :- 

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालयांना सन २०२१-२२ या वित्तीय 
वर्षाकरीता २२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य या लेखाशिर्षाखाली, (१०) कंत्राटी सेवा या 
Vein मूळ अर्थसंकल्पीय तरतुदीद्वारे मंजूर निधीपैकी उर्वरित अवितरित एकूण 
रु. ३,९९,९४,०००/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी नव्वय्याण्णव लाख चौऱ्याण्णव हजार फक्त) इतका निधी 
खालील ०८ संस्थांना वितरित व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रक्‍कम हजारात) 
अ.क्र.। संस्थेचे नाव व लेखाशिर्ष क्रमांक मूळ यापुर्वी वितरित सदर शासन 
अर्थसंकल्पित | करण्यात आलेला निर्णयाद्वारे 
निधी निधी वितरित करण्यात 
येत असलेली 
रक्‍कम 
हि सर ज. जी. रूग्णालय, मुंबई ५८०६४ ४९३५४ ८७१० 
२२१० १५८१ 
2.| सेंट UTS रूग्णालय, मुंबई १५००० १२७५० २२५० 
२२१० १५९२ 
३.| गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय, मुंबई २२७९१ १९३७२ ३४१९ 
२२१० १६०७ 
षी iat कामा व आल्ब्लेस १२४८० १०६०८ १८७२ 
रूग्णायळय आणि जाफर सुलेमान 
दवाखाना, मुंबई २२१० १६१६ 
५.| शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , ६८४०९ ५८१४८ १०२६१ 
औरंगाबाद २२१०१६५२ 
g.| नर्सिंग महाविद्यालय, मुंबई ४५० ३८२ ६८ 
२२१०२३७२ 
शि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व १९३३२ १४४९९ ४८३३ 
रूग्णालय, बारामती 
२२१० ७८७९ 
८.| शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व ३४३२३ २५७४२ ८५८१ 
रूग्णालय, चंद्रपूर 
२२१० 9२७१ 
एकूण २७६२४४ २२९४४१ ३९९९४ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२१/प्र.क्र.१८३/प्रशा-२, दिनांक २८.०१.२०२२ 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु. ३,९९,९४,०००/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी नव्याण्णव लक्ष 
AIM हजार Had) इतका निधी अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यात आळा 
असून विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर तरतूद खर्च करतांना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका यामधील वित्तीय नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. २९/२०२२/व्यय-१३, 
दिनांक १८.०१.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१२५१६३३०७६६१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prakash Babanrao Surwase 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MEDICAL EDUCATION 


AND DRUGS DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=80b7aac85d2bc48d92746fc668ed758 


B a b a al [| a O d69aeddf95746d0042863b2a0ce7 1dclf, 
pseudonym=22F9ES 1BE81F4F3AE79C3DF8ES 


AOEFCCC3354857, 


serialNumber=6B 133E92365A7935768A9BFAO 


220E77FC95C2726F4A9EB86D8D0C7E623A2B 
U (WwW a S e 976, cn=Prakash Babanrao Surwase 


Date: 2022.01.28 18:10:15 +05'30' 


(प्रकाश ब. सुरवसे) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औ षधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
५. संचालक,वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 


६. सर्व संबंधित अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये. 


महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ८, नागपूर/मुंबई. 


८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२१/प्र.क्र.१८३/प्रशा-२, दिनांक २८.०१.२०२२ 


९. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१०.वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 
११.निवडनस्ती (प्रशा-२), वैद्यकीय शिक्षण विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


